पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा 
(इयत्ता ५ वी स्तर) व पूर्व माध्यमिक 
शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी स्तर) 
करीता अटी व शर्ती निश्चित करणेबाबत- 
शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- एफईडी ४०१४/६४३/प्र.क्र.४/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ०७ मे, २०२४ 


संदर्भ :- 
१) झासन निर्णय क्र. एफईडी ४०१४/६४३/प्र.क्र.४/एसडी-५, दि.१५.११.२०१६ 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे दि.२९.०५.२०२३ व दि.०६.०२.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील “मुद्दा क्र. १४ (शिष्यवृत्तीचे वितरण):- शिष्यवृत्तीची 
रक्‍कम विदयार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने 
शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत त्यांच्या बंक खात्याची माहिती (बॅकेचे नाव, 
खाते क्रमांक व IFSC कोड इ.) व आधार क्रमांकाची माहिती घ्यावी.” 
याऐवजी 

मुद्दा क्र. १४ (शिष्यवृत्तीचे वितरण):- शिष्यवृत्तीची रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या किंवा विद्यार्थ्यांचे 
आई/वडील/पालक यांच्या संयुक्‍त बँक खात्यात (विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न 
करुनच देय रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात) जमा करण्यात येत असल्याने 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षेस बसणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या अर्जासोबत विद्यार्थी किंवा 
विद्यार्थ्यांचे आई / वडील/ पालक यांच्या बँक खात्याची माहिती (बँकेचे नाव, खाते क्रमांक व IFSC 
कोड इ.) व आधार क्रमांकाची माहिती घ्यावी.” असे वाचण्यात यावे 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५//.॥8॥/95॥0॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०७१४२७२२७४२१ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
=19c6c23f510a8 


b7 ee5db235979452f3f9e89181 1863 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एफईडी ४०१४/६४३/प्र.क्र.४/ एसडी-५ 


३. प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

६. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. शिक्षण संचालक (योजन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), जिल्हा परिषद 

१०.शिक्षक निरिक्षक (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम), मुंबई 

११.सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१२.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2 मुंबई, नागपूर 

१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१४.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१५. मुंबई लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, मुंबई 
१६.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-६३ 

१७.लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद 

१८. निवड नस्ती (एसडी-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


